मंत्रालयीन विभागातील वरिष्ठ स्वीय सहायकांची 
दिनांक ०१.०१.२०२२ रोजीची अंतरिम ज्येष्ठतासूची 


महाराष्ट्र शासन 
सामान्य प्रशासन विभाग 
शासन परिपत्रक क्रमांकः साजेसू २३२२/प्र.क्र.८/१४-अ, 
हुतात्मा राजगुरु चौक,मादाम कामा मार्ग, 
मंत्रालय, मुंबई ४०० ०३२. 
तारीख: ३ मार्च, २०२२ 


वाचा :- सामान्य प्रशासन विभाग, शासन परिपत्रक क्रमांक : साजेसू २३२२/प्र.क्र.८/१४-अ, 
दिनांक २४.१.२०२२ 
शासन परिपत्रक 


मंत्रालयीन विभागातील वरिष्ठ स्वीय सहायकांची दिनांक ०१.०१.२०२२ रोजीची तात्पुरती 
सामायिक ज्येष्ठतासूची संदर्भाधिन दिनांक २४.१.२०२२ च्या शासन परिपत्रकान्वये प्रसिध्द करण्यात 
आली होती. यासंदर्भात आक्षेप/त्रुटी असल्यास दिनांक १५.०२.२०२२ पर्यंत सामान्य प्रशासन विभागाकडे 
पाठविण्याबाबत सर्व मंत्रालयीन विभागांना कळविण्यात आले होते. तथापि, मंत्रालयीन विभागांकडून 
कोणत्याही त्रुटी/आक्षेप प्राप्त झालेले नाहीत. सबब, प्रस्तुत ज्येष्ठतासूची अंतरिम करण्यात येत असून, ती 
या परिपत्रकासोबत परिशिष्ट- अ येथे जोडण्यात आली आहे. सदरहू ज्येष्ठतासूची सामान्य प्रशासन 
विभाग, शासन अधिसूचना दिनांक २१.०६.२०२१ मधील सूचनांनुसार तयार करण्यात आलेली आहे. 
२. सदर ज्येष्ठतासूची तयार करताना मुख्यत्वेकरुन महाराष्ट्र नागरी सेवा (ज्येष्ठतेचे विनियमन) 
नियमावली, २०२१ मधील तरतूदींचा अवलंब करण्यात आला आहे. सामान्य प्रशासन विभाग/१६-ब च्या 
दिनांक २९.१२.२०१७ मधील सुचनांनुसार wad खुल्या प्रवर्गातील रिक्‍त पदांवर निव्वळ तात्पुरत्या 
स्वरुपात पदोन्नती देण्यात आल्यामुळे दिनांक १.१.२०१८ पासून पुढील वरिष्ठ स्वीय सहायक पदावर 
पदोन्नती दिलेल्या निवडश्रेणी लघुलेखकांना अद्याप नियमित नियुक्तीचा दिनांक देण्यात आला नाही. 
त्यामुळे त्यांची ज्येष्ठता निश्चित करण्यात आली नाही. यास्तव सदर वरिष्ठ स्वीय सहायक यांची नावे 
परिशिष्ट-ब मध्ये दर्शविण्यात आली आहेत. 
३. सदर ज्येष्ठतासूची मा.सर्वोच्च न्यायालयात दाखल विशेष अनुज्ञा याचिका क्र.२८३०६/२०१७ च्या 
निर्णयाच्या अधिन राहून प्रसिध्द करण्यात येत आहे. 
४. सर्व मंत्रालयीन विभागांनी सदरहू ज्येष्ठतासूचीची प्रत वेबसाईटवरुन प्राप्त करुन घ्यावी. तसेच, 
आपल्या विभागातील वरिष्ठ स्वीय सहायक संवर्गातील सर्व कर्मचाऱ्यांना ज्येष्ठतासूचीची प्रत 
वेबसाईटवरुन प्राप्त करुन घेण्याबाबत कळवावे. 
५. सदर शासन परिपत्रक व ज्येष्ठतासूची महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या 
संकेतस्थळावर उपलब्ध करण्यात आली असून त्याचा संकेतांक २०२२०३०३१७१४३५९८०७ असा आहे. 
हे परिपत्रक डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 
महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने, 1. 
VRISHALI VINOD (४६५७000000: 
BHINGARDE Date: 2022.03.08 1717.08 +0860 
(वृषाली वि. भिंगार्डे) 
कार्यासन अधिकारी, महाराष्ट्र शासन 


प्रत, 
१. संबंधित मंत्रालयीन विभाग (आस्थापना) 
२. निवड नस्ती/संग्रहार्थ (कार्यासन 98-39) 


परिशिष्ट तीन - अ 
[चे नांव - वरिष्ठ स्वीय सहायक 


णी - रु.६७,७००-२,०८,७०० (एस-२२) 


३१.१२.२०२१ या कालावधीत 


: i (दि.१.१. 
नियम 3 (२) (ब) | श्री/ श्रीमती शासकीय मराठी/ । संबंधित प्रवर्ग विभागाचे नांव नियम ३ (२)(अ) नुसार | जन्मदिनांक | सेवानिवृत्तीचा |ज्येष्ठतेचा दिनाक 
नुसार ज्येष्ठता कर्मचाऱ्याचे नांव । इंग्रजी | पदावरील संवर्गात प्रत्यक्ष रुजू दिनांक 
क्रमांक नियुक्तीचा दिनांक 
मार्ग 

विग शि शिना 
1.) 010100 ee _ 
: _ शि त | 
की क वित शा 


ल 


।$ 
॥॥॥॥॥,॥,॥॥,॥,॥,॥॥॥)] 


का 
विडा 
____] 
7 


परिशिष्ट तीन - ब 


मज ॥ी (दि.१.१.२०२१ ते 39.92.2029 या कालाव' रं 


प्रवर्ग विभागाचे नांव जन्मदिनांक सेवानिवृत्तीचा दिनांक | स्थानिक पदोन्नतीचा दिनांक अभिप्राय 
क्रमांक 


ea a A a Ca AS SO CP 


क.स.मुल़्ा मराठी | पदोन्नती | खुला ।गृह विभाग २३-०६-१९६५ ३०-०६-२०२३ ०८-०२-२०१८ सामान्य प्रशासन विभाग/१६ब 
च्या दि.२९.१२.२०१७ च्या 
पत्रान्वये दि.०८.०२.२०१८ 
रोजी खुल्या प्रवर्गातील रिक्‍त 
पदांवर निव्वळ तात्पुरत्या 
स्वरुपात पदोन्नती देण्यात 
आली. त्यामुळे ज्येष्ठता 
अनिश्चित आहे. 

हे.वि.केळसकर मराठी । पदोन्नती इमाव ।नगर विकास विभाग १३-०२-१९६५ २८-०२-२०२३ १६-०३-२०२० सामान्य प्रशासन विभाग/१६ब 
च्या दि.२९.१२.२०१७ च्या 
पत्रान्वये दि.१६.०३.२०२० 
रोजी खुल्या प्रवर्गातील रिक्‍त 
पदांवर निव्वळ तात्पुरत्या 
स्वरुपात पदोन्नती देण्यात 
आली. त्यामुळे ज्येष्ठता 
अनिश्चित आहे. 


मि.सं.साळवी मराठी | पदोन्नती नगर विकास विभाग ०३-०५-१९६६ १-०५-२०२४ २०-०४-२०२१ सामान्य प्रशासन विभाग/१६ब 
च्या दि.१८.०२.२०२१ च्या 
४ |_४ wat पदोन्नती ie seo aio oe पत्रान्ये दि 
५ ५ श्री. ता.द.पाटी | मराठी | ठी पदोन्नती खुला |सामान्य प्रशासन विभाग २०-०४-२०२१ २०.०७.२०२१ रोजी खुल्या 
निव्वळ तात्पुरत्या स्वरुपात 


पदोन्नती भाग ०५-१०-१९६८ STOR ORG Seer पदोन्नती देण्यात आली. 


(२)(ब) इंग्रजी 


नुसार 
ज्येष्ठता 


